उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालये / 
उपजिल्हा / जिल्हा रुग्णालय/ सामान्य 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील ९९ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः अपदे - २०२२/प्र.क्र.१४२/ आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १० मे,२०२२ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ 
२) शासन निर्णय for विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ 
३) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ 
४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा  (असंसर्गजन्यरोग, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आसेआ/रामौआ/अपदे/२६३२-३४/२०२२, दिनांक ०५.०५.२०२२ 
शासन निर्णय- 


उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ४१ 


आरोग्य संस्थांमधील ९९ अस्थायी पदांपैकी "परिशिष्ट-अ" मधीळ अ.क्र. १४,२१ व २२ वगळता अन्य 


पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. "परिशिष्ट-अ" मधील 


अ.क्र. १४, २१ व २२ मधील आरोग्य संस्थामधील अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०८.२०२१ ते दिनांक 


३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
2022-2023 या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३अ 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक आरोग्य 


केंद्राचा TRAM रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१२३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रश्ञासन,(०१) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


४. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. १५.०२.२०२१ 


, दिनांक १०.०८.२०२१ व दिनांक २२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३अ 


५. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१५.०२.२०२१, दिनांक १०.०८.२०२१ व दि.२२.०२.२०२२ च्या 


शासन निर्णयान्वये दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 


घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांनी दक्षता घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. 


त्याअनुषंगाने सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचित समितीची मान्यता घेण्याकरीता आयुक्तालय 


कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥0॥9५॥1॥9.90९५.॥)या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१०१६४१०७०६१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
DEEPAK DEEPAK NIVARTTI 
NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.05.10 
KEN DRE 17:49:27 +05'30' 
(दी. नि. केंद्रे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (असंसर्गजन्यरोग) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे. 

. जिल्हा aed चिकित्सक, ठाणे/रायगड/पालघर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/पालघर 

. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचेमार्फत). 

ती 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ$पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - १० मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्रो 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


जिल्हा /सामान्य 
रुग्णालय 


मिरा-भाईंदर 


A) 


रायगड-अलीबाग 


पालघर 


उल्हासनगर-२३ 


Cc 
es 


मालवणी -मालाड 


ह “8! 


उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 


र 


१२ | श्रीवर्धन जि. रायगड 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३अ 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


ग्रामीण रुग्णालये 
गोवेली जि. ठाणे 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२२/प्र.क्र.१४२/आरोग्य-३अ 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


म्हसळा जि. रायगड 
पालघर 


३ 


मोखाडा जि. पालघर fa [ - | - | 

Lesa Sa क. ९. 80. 
शि कळते कक कोळ ee ee ee 
||. ee 


- 


32 
२२ 
३४ 
२३५ 
३६ 
३७ 

८ 
२९ 
४० 
४१ 


- 


पृष्ठ$पैकी६ 


